RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८ , अंक ६ ] ] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४७ किंमत रुपये : १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग , नगररचना संचालनालय यांजकडून 


आदेश 


CG 


" 


66 


66 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

क्रमांक डि.टी.पी. / वि.यो . महाड ( सु . ) / आ.क्र . ५ ९ / कलम ५० ( २ ) /टिपीव्ही-३/१४०.– ज्याअर्थी , महाड या ' क ' वर्ग नगर परिषदेची 
सुधारीत विकास योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिलेले आहे ) चे कलम 
३१ ( १ ) अन्वये शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टिपीएस १७०२ / ९ ८ ९ / प्र.क्र . १५५ / ०३ / नवि १२ , दिनांक २८ 
ऑक्टोबर २००४ अन्वये भागशः मंजूर झाली असून , ( यापुढे “ उक्त अधिसूचना ” असे संबोधिलेले आहे ) ती दिनांक १६ नोव्हेंबर २००४ पासून 
अंमलात आलेली आहे ( यापुढे “ उक्त मंजूर विकास योजना ” असे संबोधिलेले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये , मौजा महाड येथील स.नं .७ ९ ( पै . ) या जमिनीमधील अंदाजे ४४०० चौ.मी. क्षेत्र ( यापुढे 
उक्त जमीन ” असे संबोधिलेले आहे ) आरक्षण क्र .५ ९ “ एसडीओ व तहसिलदार क्वार्टर्स ” , या प्रयोजनासाठी आरक्षित असून , ( यापुढे उक्त 
आरक्षण ” असे संबोधिलेले आहे ) उक्त आरक्षणासाठी समुचित प्राधिकरण “ महाराष्ट्र शासन / महसूल विभाग ” ( यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण 
असे संबोधिलेले आहे ) आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त समुचित प्राधिकरणाने ( जिल्हाधिकारी , रायगड ) त्यांचेकडील पत्र क्र .५ ९ / २०२१ , दिनांक १४ जुलै २०२१ अन्वये , उक्त 
आरक्षण वगळण्याचा प्रस्ताव उक्त अधिनियमाचे कलम ५० अन्वये संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस १८१३ / ३२११ / प्र.क्र . ५०८ / नवि -१३ , दिनांक १ 
डिसेंबर २०१६ अन्वये सर्व नगर परिषदा / नगर पंचायती आणि जिल्हा परिषद नियोजन प्राधिकरण असलेल्या विकास योजना संबंधाने , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ५० ( २ ) अंतर्गत आरक्षण वगळण्याबाबत मंजुरी देण्याचे अधिकार उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ अन्वये संचालक , 
नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रत्यायोजित केलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर उक्त जमीन उक्त आरक्षणासाठी उक्त समुचित प्राधिकरणास आवश्यकता नसल्याची खात्री 
पटल्यावरून आणि त्यामुळे उक्त जमीन उक्त आरक्षणामधून उक्त अधिनियमाचे कलम ५० ( २ ) अन्वये वगळण्याचा प्रस्ताव मंजूर करणे आवश्यक 
असल्याचे संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे मत झाले आहे ; 


, 


3 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


, 


आणि ज्याअर्थी , सहायक संचालक , नगररचना , रायगड - अलिबाग यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक २१६७ , दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२१ अन्वये 
आणि मुख्याधिकारी , महाड नगर परिषद यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक ३०४८ , दिनांक ३ जानेवारी २०२२ अन्वये , प्रकरणी शासनाच्या दिनांक २० 

३ 
एप्रिल , २०१६ रोजीच्या शासन निदेशानुसार उक्त जमिनीचे जमीन मालक यांनी वार्षिक दर तक्त्यातील जमीन दरानुसार येणाऱ्या मूल्याच्या ५ % दराने 
येणाऱ्या अधिमूल्य रकमेपैकी ५० % शासनास देय असलेली अधिमूल्याची रक्कम रुपये ७,११,७०० शासकीय कोषागारात दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२०२१ रोजी आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० % अधिमूल्याची रक्कम रुपये ७,११,७०० नगरपरिषद , महाड यांचेकडे दिनांक १७ 
डिसेंबर २०२१ रोजी जमा केली असल्याचे संचालनालयास कळविले आहे . 


त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ५० ( २ ) अन्वये संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशाद्वारे उक्त जमिनीपुरते उक्त 
आरक्षण उक्त मंजूर विकास योजनेच्या भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे वगळण्यास मंजुरी देत आहेत आणि त्यासाठी उक्त मंजूर विकास योजनेच्या 
उक्त अधिसूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहेत : 

उक्त मंजूर विकास योजनेच्या उक्त अधिसूचनेच्या बदलाच्या परिशिष्टामधील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंदीचा समावेश करण्यात येत 
आहे 


: 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगर परिषद , गांव , 


उक्त जमिनीचा 
तपशिल 


उक्त आरक्षणातून 
वगळलेले अंदाजे क्षेत्र 


तालुका व जिल्हा 


उक्त मंजूर विकास योजनेतील 

आरक्षण व वि.यो. 
अहवालानुसार अंदाजे क्षेत्र 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


४४००.०० चौ.मी. 


नगर परिषद , महाड 
मौजा महाड , ता.महाड , 
जि.रायगड . 


92 


आरक्षण क्र . ५ ९ “ एसडीओ 
व तहसिलदार क्वार्टर्स 
क्षेत्र ४४००.०० चौ.मी. 


१. स.नं. ७ ९ / ३ पैकी , 
क्षेत्र ९ ५३ चौ.मी. 
२. स.नं .७ ९ / ४ पैकी , 
क्षेत्र १८०७ चौ.मी. 
३. स.नं .७ ९ / ५ पैकी , 
क्षेत्र १६४० चौ.मी. 


एकूण क्षेत्र ४४००.०० चौ.मी. 


, 


टीप : - १ ) उक्त आरक्षणातून मुक्त झालेली उक्त ४४०० चौ . मी . क्षेत्राची जमीन , उक्त मंजूर विकास योजनेनुसार लगतच्या जमिनीवर अनुज्ञेय 

होणाऱ्या विकासाच्या प्रयोजनासाठी जमीन मालकांना उपलब्ध होईल . 
२ ) वरील बदल दर्शविणारा उक्त मंजूर विकास योजनेचा भाग नकाशा नगर परिषद , महाड , जिल्हा रायगड यांच्या कार्यालयात कामकाजांच्या 

दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत खुला ठेवण्यात येत आहे . 
३ ) सदर आदेश संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


पुणे , 
दिनांक ७ जानेवारी २०२२ . 


अविनाश भा . पाटील , 
संचालक , नगररचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


3 


३ 


THE DIRECTORATE OF TOWN PLANNING AND VALUATION 


Order 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


No. D.T.P / D.P . Mahad ( R ) / Reservation No. 59 / Sec 50 ( 2 ) /TPV-3/140.— Whereas , the Revised 
Development Plan of ' C'class Municipal Council , Mahad has been partly sanctioned under section 
31 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as “ the said 
Act ” ) by the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS- 1702 / 
989 / C.R - 155 / 03 / UD - 12 , dated 28th October 2004 ( hereinafter referred to as “ the said Notification ” ) 
and came into force with effect from dated 16th November 2004 ( hereinafter referred to as " the 
said sanctioned Development Plan " ) ; 

And whereas , in the said sanctioned Development Plan , the land bearing S.No. 79 ( P ) 
admeasuring an area approximately 4400 sq.m. of Mouja Mahad ( hereinafter referred to as “ the 
said Land ” ) are reserved for " SDO and Tahsildar Quarters ” as Site No. 59 ( hereinafter referred 
to as “ the said Reservation ” ) and “ Government of Maharashtra / Revenue Department ” is the 
Appropriate Authority for the said Reservation ( hereinafter referred to as “ the said Appropriate 
Authority ” ) ; 

And whereas , the said Appropriate Authority ( Collector , Raigad ) by its letter No. 59/2021 , 
dated 14th July 2021 has submitted the proposal to delete the said Reservation under section 50 
of the said Act to the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune ; 

And whereas , the Government in Urban Development Department vide Government 
Resolution No. TPS - 1813 / 3211 / CR - 508 / UD - 13 , dated 1st December 2016 has delegated the powers 
exercisable by it under Section 50 ( 2 ) of the said Act to the Director of Town Planning , Maharashtra 
State , Pune in respect of Development Plans of all Municipal Councils / Nagar Panchayat and for 
the Development Plans under taken by Zilha Parishad as a Planning Authority ; 

And whereas , after making necessary enquiry , it is satisfied that , the said Reservation on 
the said Land is no longer required to the said Appropriate Authority and therefore the Director 
of Town Planning , Maharashtra State , Pune is of the opinion that , the proposal of the deletion of 
the said Reservation on the said Land under section 50 ( 2 ) of the said Act should be sanctioned ; 

And whereas , Assistant Director , Town Planning , Raigad - Alibaug Branch , vide its letter 
No. 2167 , dated 29th December 2021 and Chief Officer , Mahad Municipal Council Vide its letter 
No. 3048 , dated 3rd January 2022 communicated to the Directorate that , out of the 5 % of amount 
of premium of the value considering the land rates in Annual Statement of Rates ( ASR ) as per the 
Government directives dated 20th April 2016 , have deposited the 50 % premium amount of 
Rs . 7,11,700 payble to the Government with Government treasury on dated 23rd November 2021 
and the remaining 50 % premium amount of Rs . 7,11,700 payble to the Planning Authority with 
the account of Municipal Council , Mahad by the land owner of the said land on dated 17th December 
2021 ; 


> 


Now therefore , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune hereby sanctions 
the deletion of the said Reservation in respect of the said Land under section 50 ( 2 ) of the said Act 
as shown in the Part Plan of the said sanctioned Development Plan and for that purpose amends 
the said Notification of the said sanctioned Development Plan , as specified in the Schedule 
hereinbelow : 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


After the last entry in the Schedule of Modifications accompanying the said Notification of 
the said sanctioned Development Plan , the following new entry shall be added : 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Description of the 

said Land 


Municipal 
Council , Village , 
Taluka and 

District . 


Reservation in the 

said sanctioned 
Development Plan and 
its Approximate 

Area as per 
D.P. Report 


Approximate 
Area deleted 
from the said 
Reservation 


1 


4400.00 Sq.m. 


Municipal 
Council , Mahad , 
Mouja - Mahad , 
Taluka Mahad , 
Dist . Raigad 


Site No.59 " SDO and 
Tahsildar Quarters ” 
Area - 4400.00 Sq.m. 


1 ) S.No. 79/3 ( P ) 
admeasuring area 
953 sq.m. , 
2 ) S.No. 79/4 ( P ) 
admeasuring area 
1807 sq.m. , 
3 ) S.No.79 / 5 ( P ) 
admeasuring area 
1640 sq.m. 


Total Area : 4400.00 sq.m 


Note : - 1. The said Land admeasuring an area of 4400 sq.m so released from the said 
Reservation shall become available to the land owner for the purpose of development as otherwise 
permissible in the case of adjacent lands under the said Development Plan . 

2. A copy of the Part Plan of the said sanctioned Development Plan showing the aforesaid 
Modification shall be made available for inspection to public in the office of the Municipal Council , 
Mahad , District - Raigad during office hours on all working days upto one month . 

3 . This order shall also be published on the Directorate's official website 
www.dtp.maharashtra.gov.in . 


Pune , 
dated 7th January 2022 . 


AVINASH B. PATIL , 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 
पोलीस आयुक्तालय , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

आदेश 


- 


> 


१ . 


. 


क्रमांक पो.उप.आ.मुख्या . / मनाई आदेश / २०२२-२३७.- ज्याअर्थी मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय 
पक्ष , सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक 
१४ जानेवारी २०२२ रोजी मकर संक्रांत , दिनांक १६ जानेवारी २०२२ छत्रपती संभाजी राजे राज्याभिषेक दिन , दिनांक २३ जानेवारी २०२२ रोजी 
बाळासाहेब ठाकरे जयंती , दिनांक २६ जानेवारी २०२२ प्रजासत्ताक दिन अनुषंगाने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते . 

ज्याअर्थी मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमाकं / पो.आ.वा. / अधि.प्रधान / आदेश / ३० / 
२०२० दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये , मा . पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) चे 
वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत . 

मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड , काशिमिरा , नवघर , नयानगर , भाईंदर , उत्तन , वसई , माणिकपुर , 
अचोळे , वालीव , पेल्हार , नालासोपारा , तुळींज , विरार व अर्नाळा असे एकूण १५ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
राहावी , समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे . 

त्याअर्थी वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , विजयकांत सागर पोलीस उप आयुक्त , 
( मुख्यालय ) मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) अन्वये जिवित व वित्त 
सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील प्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 
शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू 

बाळगणे . 
२ . दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . 
३ . कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 
सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजवणे . 

सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 

पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . ' 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : 
१ . लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 

प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
३ . सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेरी येथे जमलेले लोक . 

सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय . 

पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 
६ . सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक १३ जानेवारी २०२२ रोजीचे ००-०१ वाजे पासून ते दिनांक २७ जानेवारी २०२२ रोजीचे २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात 
राहील . वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


५ . 


7 


६ . 


७ . 


: 


66 


" 


२ . 


४ . 


५ . 


मिभाववि पोलीस आयुक्तालय , 
दिनांक ११ जानेवारी २०२२ . 


विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , पोलीस आयुक्तालय . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिउनि / मुंबई १ / कक्ष ३ / कलम १५६ / आदेश / ३ ९ ७१ / २०२१.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्री . जे . डी . पाटील , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई ( १ ) शहर या आदेशान्वये श्री क्षेत्रपालेश्वर सहकारी पतपेढी मर्यादित , पिंपळेश्वर कृपा बिल्डींग , रूम नं . १५ , तळमजला , 
कै . स्वा . सै . एस बी . पवार मार्ग करीरोड ( प . ) , मुंबई ४०० ०१३ , या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्राची , कलम ९ १ अन्वये मा . 
सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकुमनाम्याची तसेच कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे 
अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


, 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ श्री . अनिल दत्तात्रय भोर 


वसुली अधिकारी 


विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी 


बृहन्मुंबई 


अटी. 


२ . 


४ . 


. 


, 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १,२,३,४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत 
उपनिबंधक / सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसुल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधीत थकबाकीदारांकडून वसूल करावा . तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद 
केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात 
येणार नाहीत . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


६ . 


७ . 


८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दाचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) ” असे लिहावे . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ” “ श्री क्षेत्रपालेश्वर सहकारी पतपेढी 
मर्यादित . , पिंपळेश्वर कृपा बिल्डींग , रूम नं . १५ , तळमजला , कै . स्वा.सै. एस बी . पवार मार्ग करीरोड ( प . ) , मुंबई ४०० ०१३ 
फलक लावता येऊ शकेल . 


" 


92 


> 


११ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१२ . वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१३ . 


2 


कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता , तद्नंतर प्रथम 
जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीचे प्रक्रीया राबवावी . 


मुंबई शहर , 
दिनांक १४ डिसेंबर २०२१ . 


जे . डी . पाटील , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 

, 


जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिऊनि / मुंबई १ / कक्ष ३ / कलम १५६ / आदेश / ३ ९ ७२ / २०२१.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्री . जे . डी . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर या 
आदेशान्वये शिवछाया नागरी सहकारी पतपेढी लि . , गाळा क्र . ११/१२ , २७२ आर . टी . सहकार नगर शॉपिंग सेंटर , विनायक जागुष्टे चौक , वडाळा , 
मुंबई ४०० ०३१ , या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्राची , कलम ९ १ अन्वये मा . सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकुमनाम्याची तसेच कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच 
मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधिन आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे . 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ श्री . विनोद हरि शिंदे 


व्यवस्थापक 


विशेष वसुली 
व विक्री अधिकारी 


बृहन्मुंबई 


अटी : 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 


२ . 


2 


४ . 


. 


५ . 


सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ , ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत 
उप निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधीत थकबाकीदारांकडून वसूल करावा . तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद 
केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात 
येणार नाहीत . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


६ . 


७ . 


. 


८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


९ 


९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि किंवा सिव्हील कोर्ट “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दाचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) ” असे लिहावे . 


" " 


. 


१० . वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी शिवछाया नागरी सहकारी पतपेढी लि . , 
गाळा क्र . ११/१२ , २७२ आर . टी . सहकार नगर शॉपिंग सेंटर , विनायक जागुष्टे चौक , वडाळा , मुंबई ४०० ०३१ ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१२ . वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

१३ . कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता , तद्नंतर प्रथम 
जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीची प्रक्रीया 
राबवावी . 


मुंबई शहर , 
दिनांक १४ डिसेंबर २०२१ . 


जे . डी . पाटील , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक आस्था.बी -२ / ५ ९ ३८ / सन २०२१. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजा मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ५ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता . 


अ . क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


४६ दिवस 


अर्जित 


सौ . ज्यो . ज . माने , 
दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , 
वर्ग १ , चिपळूण . 


दिनांक २७ डिसेंबर 
२०२१ ते दिनांक 
३१ डिसेंबर २०२१ 
या पाच दिवसांची 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक २५ डिसेंबर २०२१ श्रीमती एस . व्ही . 
व दिनांक २६ डिसेंबर २०२१ पावसकर , 
च्या सुट्ट्या 

सह दिवाणी न्यायाधीश , 
दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ क . स्तर व 
रोजीचे कार्या . वेळेनंतरपासून न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , 
ते दिनांक १ जानेवारी २०२२ चिपळूण ( दिवाणी 
रोजीचे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . न्यायाधीश , क . स्तर , 

गुहागर यांचे न्यायालयाचे , 
पदभारासह ) . 


रजा . 


अर्जित रजा . 


. 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी ह्या 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ . 


एल . डी . बिले , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


११ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक बी -२ / ५ ९ १० / सन २०२१.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करणेत येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


. 


अ.क्र . 


११४ दिवस 


. 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
रजा 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ श्री.एन्.एन्.पाटील , दिनांक २ ९ डिसेंबर 

श्री . एन् . जी . गोसावी , 
सह दिवाणी न्यायाधीश अर्जित २०२१ ते दिनांक ३१ दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर व अति . 

रजा . डिसेंबर २०२१ पर्यंत चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून व . स्तर व अति . मुख्य 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 

तीन दिवस अर्जित ते दिनांक १ जानेवारी २०२२ न्यायदंडाधिकारी , 
रत्नागिरी . 

रजा . चे कार्यालयीन 

रत्नागिरी . * 

वेळेपूर्वीपर्यंत . 
.एन.एन.पाटील , यांचेकडे पूर्वी ठेवणेत आलेल्या प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी व जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . 
न्यायाधीश , रत्नगिरी यांचे न्यायालयाच्या प्रशासकीय व न्यायिक कामांच्या पदभारासह तसेच दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 
न्यायदंडाधिकारी , रत्नागिरी यांचे पदभारासह . ) 

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येईल . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


( श्री . 


सत्र 


रत्नागिरी व मुख्य 


रत्नागिरी , 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


दिनांक २३ डिसेंबर २०२१ . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


2 


वर नमूद 


क्रमांक आस्था . / ५ ९ ८५ / सन २०२१.- वरील संदर्भ क्रमांक १ अन्वये श्री . एन् . एन् . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर व अति . 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रत्नागिरी यांना दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत तीन दिवस अर्जित रजा मंजूर करण्यात 
आलेली होती . 

न्यायिक अधिकारी यांनी संदर्भ क्र . २ अन्वये सदरची अर्जित रजा रदद् होणेबाबत अर्ज पाठविल्याने त्यांची सदरची अर्जित रजा 
या आदेशान्वये रदद् करण्यात येत आहे . 

वरील संदर्भ कमांक १ अन्वये प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी व जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांचे 
न्यायालयाचा प्रशासकीय व न्यायिक कामांचा पदभार तसेच दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , रत्नागिरी व मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रत्नागिरी यांचे 
न्यायालयांचा पदभार , दिनांक २८ डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १ जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्री एन् . जी . गोसावी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , व अति.मुख्य न्यायदंडाधिकारी रत्नागिरी , यांचेकडे ठेवणेत आलेला आहे . 

वरील आदेशात अंशतः बदल करून सदर कालावधीपैकी दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १ जानेवारी 
२०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा पदभार श्री . एन् . एन् . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर व अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रत्नागिरी 
यांचेकडे ठेवणेत येत आहे . 


7 


. 


. 


सदर आदेशाची समज संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी घ्यावयाची आहे . 


. 


रत्नागिरी , 
दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२१ . 


एन् . जी . गोसावी , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


- 


उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , कोकण रेल्वे -१ , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये कलम १ ९ ( १ ) 
नुसार . 

क्र . भूसंपादन / नवीन कायदा -२०१३ / अधिसूचना / आरगाव / १.- ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त 
अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना , 
क्रमांक : भूसंपादन / नवीन कायदा -२०१३ / अधिसूचना / आरगाव / १ / १२ / २०२० , दिनांक २४ डिसेंबर २०२० व शुद्धीपत्र , दिनांक २ मार्च २०२१ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी , रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे , आणि 
म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) कोकण रेल्वे -१ , रत्नागिरी यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


CG 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


एलएक्यू / एसआर / आरगाव / १ 


गाव : 


मौजे आरगाव 


तालुका : - लांजा 


जिल्हा : - रत्नागिरी 


अनु 
क्रमांक 


भूमापन क्रमांक किंवा 

गट नंबर 
स.नं. , पो.हि.नं. 


अंदाजित क्षेत्र 
( हेक्टर आर मध्ये ) 


अनु 
क्रमांक 


भूमापन क्रमांक किंवा 

गट नंबर 


अंदाजित क्षेत्र 
( हेक्टर आर मध्ये ) 


स.नं. , 


पो.हि.नं. 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


१४५ पै 


०-०१-०० 


१२ 


१६१ 


०-४८-०० 


२ 


१४६ पै 


०-२३-०० 


१३ 


१६२ 


०-७२-०० 


१५१ पै 


०-४६-०० 


१४ 


१६३ 


०-७७-०० 


४ 


१५२ 


०-०८-०० 


१५ 


१६४ 


०-४३-५० 


५ 


१५४ पै 


०-०३-६० 


१६ 


१६५ 


०-२३-०० 


کی کی 


६ 


१५५ 


०-१९ -२० 


१७ 


१६६ पै 


०-६५-०० 


७ 


१५६ 


०-०२-०० 


१८ 


१६७ 


०-४३-०० 


८ 


१५७ 


०-०६-०० 


१ ९ 


१६८ 


०-११-२० 


९ 


१५८ 


०-५०-०० 


२० 


१६ ९ पै 


१-१३-०० 


१० 


१५ ९ 


०-०७-०० 


२१ 


१७० 


०-०१-५० 


११ 


१६० 


०-११-०० 


२२ 


१७१ 


०-२०-२० 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


२३ 


१७२ 


०-०६-३० 


४६ 


०-२९ -०० 


२३२ पै 
२४७ पै 


२४ 


१७३ 


०-२५-८० 


४७ 


०-५८-०० 


२५ 


१७४ 


०-१९ -२० 


४८ 


२५३ पै 


०-५५-०० 


२६ 


१७५ 


०-२९ -०० 


४ ९ 


३०१ पै 


०-५६-०० 


२७ 


१७६ 


०-६६-०० 


५० 


३२० पै 


०-१२-०० 


२८ 


१७७ पै 


०-१६-०० 


५१ 


५१३ 


०-३१-०० 


२ ९ 


१७८ 


०-४१-०० 


५२ 


생 생 % 8 


०-३१-०० 


५१४ पै 
५१८ पै 


३० 


१७ ९ पै 


०-७९ -०० 


५३ 


०-०३-०० 


३१ 


२१४ पै 


०-०३-०० 


५४ 


५२० 


०-६३-०० 


३२ 


3 


२१५ 


०-२६-०० 


५५ 


५२१ 


०-२१-०० 


३३ 


२१६ 


०-०५-१० 


५६ 


५२२ 


०-११-०० 


३४ 


२१७ 


०-१८-२० 


५७ 


५२३ 


१-७१-०० 


३५ 


२१८ 


०-१६-७० 


५८ 


५२४ 


०-२३-०० 


३६ 


२१ ९ 


०-०१-८० 


१-२५-०० 


५२५ पै 
५२६ पै 


३७ 


२२० 


०-०७-६० 


६० 


०-०६-०० 


३८ 


२२१ 


०-१२-१० 


६१ 


५२७ पै 


०-२०-०० 


३ ९ 


२२२ 


०-२१-०० 


६२ 


५३८ पै 


१-३३-०० 


४० 


२२३ पै 


०-३५-०० 


६३ 


५३ ९ 


०-२२-०० 


४१ 


२२४ 


०-१६-०० 


६४ 


५४० 


०-०७-०० 


४२ 


०-७७-४० 


६५ 


५४१ 


०-१०-०० 


२२५ पै 
२२६ पै 


४३ 


०-३२-०० 


६६ 


०-१८-०० 


४४ 


२२७ पै 


०-०९ -०० 


६७ 


५६ ९ पै 
५७० पै 
५ ९ २ पै 


०-६०-०० 


४५ 


२२८ पै 


१-०५-०० 


६८ 


०-२०-०० 


एकूण 


२३-४७-४० 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : - आरगाव लघु पाटबंधारे योजना , ता . लांजा . 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - आरगाव ल . पा . योजना , ता . लांजा , जि . रत्नागिरी बुडीत क्षेत्र धरणतळ सांडवा , प्रवेश पुच्छ कालव्यासाठी 
भूसंपादन प्रस्ताव . 


समाजाला होणारे लाभ : - या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार आहे . त्याचबरोबर 
ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार 
असून त्यांच्या जीवनमानात ( STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : - आरगाव योजनेचे मौजे आरगाव , ता . लांजा , जि . रत्नागिरी येथील बुडीत क्षेत्र धरणतळ सांडवा , प्रवेश पुच्छ 
कालव्याकरिता भूसंपादन क्षेत्रामध्ये एकही खातेदाराचे कोणतेही घर बाधीत होत नाही . त्यामुळे सदर भूसंपादन प्रस्तावास कुटुंबीयांचे पुनर्वसनाचा 
प्रश्नच उद्भवत नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( अ ) या योजनेमुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , गावास अप्रत्यक्ष सिंचनचा लाभ होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये 
रोजगार निर्मिती होणार असून , ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे 
भूसंपादनास शेतकऱ्यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


7 


. 


टीप . - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) कोकण रेल्वे -१ , रत्नागिरी या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ४ जानेवारी २०२२ . 


ऐश्वर्या काळुशे , 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
कोकण रेल्वे -१ , रत्नागिरी . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ४ ९ / २०२२.- श्री . एम . एम राव , दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , पनवेल यांचा दिनांक ५ जानेवारी २०२२ ते दिनांक १५ 
जानेवारी २०२२ अशी ११ दिवसांची अर्जित रजा , पुढील दिनांक १६ जानेवारी २०२२ रोजीच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक ४ जानेवारी २०२२ 
रोजीच्या का . वे . नं . पासून ते दिनांक १६ जानेवारी २०२२ च्या रविवारच्या सुट्टीस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत 


आहे . 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


. 


श्री . एम . एम राव , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , पनवेल , येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एम . एम राव , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . एम . एम राव , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ओ . एम . मुजावर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३ डिसेंबर २०२१ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ५० / २०२२.- श्री . अ . य . थत्ते , जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग यांचा दिनांक ५ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ७ 
जानेवारी २०२२ अशी एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक ८ जानेवारी २०२२ व दिनांक ९ जानेवारी २०२२ रोजीच्या सुट्टीस जोडून तसेच दिनांक 
४ जानेवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १० जानेवारी २०२२ का . वे . पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 

वे 
करणेत येत आहे . 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 


. 


श्री . अ . य . थत्ते , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग , येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . अ . य . थत्ते , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . अ . य . थत्ते , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालय स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३ जानेवारी २०२२ . 


वि . प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


- 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ६४ / २०२२.- श्री . अ . य . थत्ते , जिल्हा न्यायाधीश -२ , रायगड - अलिबाग यांची जिल्हा न्यायालय , रायगड - अलिबाग आदेश 
क्रमांक रा . अ . ५ ९ ३२ / २०२१ , दिनांक ३ डिसेंबर २०२१ अन्वये मंजूर झालेली दिनांक ६ डिसेंबर २०२१ ते दिनांक १० डिसेंबर २०२१ अशी एकूण 
०६ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे रद्द करणेत येत आहे . 


- 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १ जानेवारी २०२२ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


- 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ६५ / २०२२.- श्री . अ . अ . पांडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक ३ जानेवारी २०२२ ते 
दिनांक ५ जानेवारी २०२२ अशी ०३ दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक २ जानेवारी २०२२ च्या सुट्टीस जोडून मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . अ . अ . पांडे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल , म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . अ . अ . पांडे , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . अ . अ . पांडे , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए . एस . सोनवलकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांजकडे 
राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३ जानेवारी २०२२ . 


विभा प्र . इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


. 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टीसी ) / ७४२ / ४ ९ ४५ / २०२१ 
२०२२ सन २०२१.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करण्यात येते की , ए झेड अर्पाटमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , 
सर्व्हे नं . १७३ , प्लॉट नं . ५ , मौजे ममदापुर , ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदार सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टीसी ) / ७३४ / ४ ९ ४२ / २०२१ 
२०२२ सन २०२१.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करण्यात येते की , श्री पुजा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , 
सर्व्हे नं . २ ९ / ४ प्लॉट नं . १ , २ सर्व्हे नं . ३०-१ओ प्लॉट नं . ३ मौजे 
बोपेले - नेरळ , ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदार सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


92 


बालाजी कटकदौंड , 


बालाजी कटकदौंड , 


कर्जत , 
दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


कर्जत , 
दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टीसी ) / ७४० / ४ ९ ४४ / २०२१ 
२०२२ सन २०२१.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करण्यात येते की , श्री हिंगड रेसीडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या . , सर्व्हे नं .१०४ / ३ , १०४ / ४,१०५ / ५ मौजे - धामोते - नेरळ , ता . कर्जत , 
जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदार सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टीसी ) / ७३२ / ४ ९ ४१ / २०२१ 
२०२२ सन २०२१.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , 
जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करण्यात येते की , श्री सिद्धीविनायक समर्थ सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या . , सर्व्हे नं . ९ २ , प्लॉट नं . १,२ धामोते - नेरळ , कर्जत , जि . रायगड . 


ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदार सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


1 


बालाजी कटकदौंड , 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


कर्जत , 
दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ . 


कर्जत , 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टीसी ) / ७३६ / ४ ९ ४० / २०२१ 
२०२२ सन २०२१.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करण्यात येते की , श्री समर्थ एव्हेन्यु सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , 
सर्व्हे नं . २२/१३ अ प्लॉट नं . १५ मौजे - बोपेले नेरळ ता . कर्जत जि . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टीसी ) / ७३० / ४ ९ ३८ / २०२१ 
२०२२ सन २०२१.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करण्यात येते की , हिमालया गार्डन फेज -१ सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या . , स . नं . ८ / १,८ / २ अ -१ , ९ / १ ब - मु . पाषणे , पो . वागणी 
ता . कर्जत जि . रायगड . 


. 


रायगड . 


ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदार सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदार सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


9 


" 


• 


बालाजी कटकदौंड , 


कर्जत , 
दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ . 


बालाजी कटकदौंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


कर्जत , 
दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टीसी ) / ४ ९ ३ ९ / २०२१-२०२२ 
सन २०२१. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , श्री हिंगड क्रिस्टल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्वे 
नं .१०४ प्लॉट नं.९ मौजे - आई भवानीमाता मंदिराजवळ मौज - धामोते 
नेरळ ता . कर्जत जि . रायगड . 


" 


. 


क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टीसी ) / २ / ४ ९ ४६ / २०२१ 
२०२२ सन २०२१.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करण्यात येते की , शिव - उत्सव एफ व जी विंग सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या - सर्वे नं . १५० / १२ / ओ / ३ , १५० / १२ / बी , १५१ / ५ ( पी ) व्हिलेज 
पाषाणे , ता . कर्जत जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदार सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदार सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


CG 


बालाजी कटकदौंड , 


बालाजी कटकदौंड , 


कर्जत , 
दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


कर्जत , 
दिनांक ४ जानेवारी २०२२ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टीसी ) / ४८३५ / २०२१-२०२२ 
सन २०२१.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , वरद विनायक सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . सर्व्हे नं . १३८ / 
प्लॉट नं . ५३ , मौजे- ममदापुर . ता . कर्जत जि . रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टीसी ) / ४ ९ ३१ / २०२१-२०२२ 
सन २०२१.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , रिझेन्सी प्लाझा -१ , सहाकरी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . 
४ ९ ३ , प्लॉट नं . ३ व ४ , मौजे निर्माणनगरी - नेरळ . ता . कर्जत , 


. 


जि.रायगड . 


ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदार सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदार सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


22 


92 


बालाजी कटकदौंड , 


बालाजी कटकदौंड , 


कर्जत , 
दिनांक २ डिसेंबर २०२१ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


कर्जत , 
दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


2 


7 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी / एचएसजी ( टीसी ) / ४ ९ ४३ / २०२१-२०२२ 
सन २०२१. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत , जि . रायगड 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात 
येते की , ए झेड रेसीडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . 

ए 
१६ ९ , प्लॉट नं . ७३ , मौज ममदापुर ता . कर्जत , जि . रायगड . 

ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १ ९ ६० व नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदार सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंमं / उपनि / ससं . ( मु.प.उ . ) / बी -१ / ४ ९ २ ९ / २०२१.— याद्वारे 
अधिसूचित करण्यात येत आहे की , न्यू दिंडोशी म्हाडा शॉपींग सेंटर 
को - ऑप . सोसा . लि . , शॉप नं . १४ , म्हाडा शॉपींग सेंटर , न्यू दिंडोशी , 
मालाड ( पू . ) , मुंबई ४०० ० ९ ७ , क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / 

, 
जीईएन / ओ / १३५१४ / २०२१-२०२२ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ च्या अधिनियम क्रमांक २४ ) यांचा 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यांत आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ याचा 
नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण ” असून उप 
वर्गीकरण “ इतर 

इतर ” असे करण्यात आले आहे . 


“ 


" 


CG 


" 


बालाजी कटकदौंड , 


आदिनाथ दगडे , 
मुंबई , 

उप निबंधक , 
दिनांक १० डिसेंबर २०२१. सहकारी संस्था , मुंबई पश्चिम उपनगरे , 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा , मुंबई . 


कर्जत , 
दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ता . कर्जत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( २ ) , पूर्व उपनगरे 

मुंबई , यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 


7 


क्रमांक एमयुएम . / जिउनि -२ / जीएनएल / ओ / ११६६ ९ / २०२१-२०२२ 
सन २०२१ / ४०२३.- जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( २ ) , पूर्व 
उपनगरे , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की सहभाग बेरोजगार 
सेवा सह . संस्था मर्या . , लहुगड , रूम नं . १० , गणेश शिवशंकर चाळ , 
रूम नं . ५ , लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे नगर , विर जिजामाता भोसले 
मार्ग , मानखुर्द , मुंबई -४३ , ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) 
च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ 
चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४८७३ / ९९ / 
२०२१-२२ / सन २०२२.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
ता . पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
डेझी - डिलिया सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , सर्व्हे नं . ७२/० , वावंजे , 
एम.आय.डी.सी. तळोजा , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४८७३ / २०२१-२२ / सन 
२०२२ , दिनांक ७ जानेवारी २०२२ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) च्या 
कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली 
असून उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ 
( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


2 


" 


“ 


" 


प्रताप पाटील , 


पनवेल , 


बा . ना . वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , 


दिनांक ७ जानेवारी २०२२ . 


कोकणभवन , 
दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ . 


जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था ( २ ) , पूर्व उपनगरे , 

मुंबई . 


जि . रायगड . 


. 


ता . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४८७२ / २०२१ 
२२ / सन २०२१.– सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , 
पनवेल , जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
महालक्ष्मी आगंण फेज -१ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या . , स . नं . 
१२८/०२ , १२८/३ , १२८/४ , रिठघर , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी 
क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४८७२ / २०२१-२२ / 
सन २०२१ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम क्र . २४ ) 
च्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदण्यात आली 
असून उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) कलम १५४ ब -१ 
( १७ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ई विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई / स.नि. / ई वि / ४८८२ / २०२२.– सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ई विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहेत की , 
सैफी पार्क टॉवर २ को - ऑप . हौसिंग सो . लि . , सी.एस नं . ४१२ , १ / 
४१२ , २/४१२ , ३/४१२ , ४/४१२ आणि ४ ओ / ४१२ , माझगाव 
डिव्हिजन , डॉ . मस्करहन्स रोड , माझगाव , मुंबई ४०० ०१० , नोंदणी 
क्रमांक मुंबई / डब्ल्यू - ई / एचएसजी / ( टीसी ) / ९ ७८३ / २०२१-२२ / 
सन २०२१ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व 
नियम , १ ९ ६१ अधिनियम क्रमांक ( २४ ) यांच्या ( ९ ) ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


१ 


“ 


असून उप वर्गीकरण 


“ 


" 


पनवेल , 


बालाजी वाघमारे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , 
पनवेल , ता . पनवेल . 


मुंबई , 
दिनांक १२ जानेवारी २०२२ . 


संदिपान बा . मते , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , 
ई विभाग , मुंबई . 


दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक बी -२ / १ / सन २०२१.– रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करणेत येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


• 


अ . क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


१२ ९ दिवस 


श्री . एन् . एन् . पाटील , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , 


अर्जित 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक २ जानेवारी २०२२ 

श्री . एन् . जी . गोसावी 

२ रे सह दिवाणी 
दिनांक १ जानेवारी २०२२ न्यायाधीश , व . स्तर 
चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते न्यायदंडाधिकारी , 
दिनांक ६ जानेवारी २०२२ रत्नागिरी . 
चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 


दिनांक ३ जानेवारी 
२०२२ ते दिनांक ५ 
जानेवारी २०२२ 
पर्यंत तीन दिवस 


ची सुट्टी . 


व . स्तर व 


रजा . 


अति . मुख्य 


व अति . मुख्य 


अजित रजा . 


न्यायदंडाधिकारी , 
रत्नागिरी . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


• 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ जानेवारी २०२२ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Office Order 


No. Admn./194/2022.— Shri Y. P. Bavkar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Dodamarg , is granted 
commuted leave ex - post - facto , for 04 days from 3rd January 2022 to 6th January 2022 . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri Y. P. Bavkar is reposted as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Dodamarg . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule , 1981 , Shri Y. P. Bavkar , 
would have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Dodamarg had he not 
proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) and 
J.M.F.C. , Dodamarg from 3rd January 2022 B.O.H. to 7th January 2022 B.O.H. was already kept 
with Smt . D. B. Sutar , Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi . 

The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Dodamarg is directed to submit joining report to this 
office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officer concerned . 


> 


Sindhudurg , 
dated the 13th January 2022 . 


S. V. HANDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

आदेश 


2 


क्रमांक सनिप / वि -२ / नो . रद्द अ आदेश / श्री जयभवानी बे से स / २४८३ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , बालाजी वाघमारे , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , या आदेशान्वये 
श्री जयभवानी बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या . , पेठाळी , धरणा कॅम्प , भवानी टॉवर , पो . तळोजा , ता . पनवेल , जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ ) / ५६ ९ / सन -२००७ , दिनांक २५ जून २००७ या संस्थेची नोंदणी वरील कारणास्तव रद्द करीत आहे . आणि 
वरील अधिनियमाच्या कलम १० ९ अन्वये सदर संस्थेचे कामकाज संपले आहे असे समजण्यात यावे . तसेच या आदेशापासून सदरहू संस्था ही 
संस्थापित संस्था म्हणून अस्तित्वात असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्यानिशी दिला असे . 


पनवेल , 


बा . ना . वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


दिनांक २४ डिसेंबर २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 

अंतरिम अवसायन आदेश 


" 


2 


. 


क्रमांक सनिप / वि -२ / अंतरिम अवसायन आदेश / वेस्टर्न इंडिया ग्लास / २५२७ / सन २०२१.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , बालाजी वाघमारे , सहाय्यक निबंधक , संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड वेर्स्टन इंडिया 
ग्लास कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या . , एमआयडीसी , तळोजा , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्र . केबीए / बीएनके / ३२१ / १ ९ ८२ , दिनांक २४ मे 
१ ९ ८२ असा असलेल्या सहकारी संस्था अवसायनात घेणेबाबत अंतरिम अवसायन आदेश निर्गमित करीत आहे . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे कामकाज करण्यासाठी श्रीमती निता 
पुगांवकर , सहकारी अधिकारी श्रेणी -१ , अधिन सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , जि . रायगड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत 
आहे . त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा , कामदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर 
अंतरिम अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद , धनको , ऋणको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा 
असल्यास सदर आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्यांचे आत या कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे 
ऐकुन घेण्यासाठी या कार्यालयात दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ रोजी सकाळी ११-३० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे . सदर सुनावणी प्रसंगी 
उपस्थित राहून आवश्यक त्या दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था 
अवसायनाचे अंतीम आदेश पारीत करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी . 


7 


प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२१ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


पनवेल , 


बालाजी वाघमारे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


२५ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून 


अंतरिम अवसायन आदेश 


. 


क्रमांक सनिप / वि -२ / अवसायनपूर्व नोटीस / पनवेल तालुका केरोसिन / २५२८ / सन २०२१. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , बालाजी वाघमारे , सहाय्यक निबंधक , संस्था , पनवेल , ता . पनवेल , जि . रायगड , पनवेल तालुका 
केरोसीन वितरण सहकारी संस्था मर्या . , पनवेल , ९ ७३ , हरिजन वाडा , बाठीया प्रिंटींग प्रेसच्या मागे , ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्र . केबीए / 
जीएनएल / ३०४ / सन १ ९ ८३ , दिनांक २८ फेब्रुवारी १ ९ ८३ असा असलेल्या सहकारी संस्था अवसायनात घेणेबाबत अंतरिम अवसायन आदेश 
निर्गमित करीत आहे . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे कामकाज करण्यासाठी श्रीमती सुरेखा 
पाटील , सहकारी अधिकारी श्रेणी -२ अधिन सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल जि . रायगड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 
त्यांनी संस्थेच्या दप्तराचा , कामदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन एक महिन्याचे आत या कार्यालयास अहवाल सादर करावा . तसेच सदर अंतरिम 
अवसायन आदेशाबाबत संस्था सभासद , धनको , ऋणको व इतर कोणीही हितसंबंधी यांना काही लेखी व तोंडी खुलासा करावयाचा असल्यास सदर 
आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्यांचे आत या कार्यालयास सादर करावा . तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार याबाबत म्हणणे ऐकुन घेण्यासाठी 
या कार्यालयात दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ रोजी सकाळी ११-३० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे . सदर सुनावणी प्रसंगी उपस्थित राहून 
आवश्यक त्या दप्तर व कागदोपत्री पुराव्यासह खुलासा सादर करावा . मुदतीत समाधानकारक खुलासा प्राप्त न झाल्यास संस्था अवसायनाचे अंतीम 
आदेश पारीत करण्यात येतील याची नोंद घ्यावी . 

प्रस्तुत आदेश आज दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२१ रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे . 


बालाजी वाघमारे , 


पनवेल , 
दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२१ . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिऊनि / मुंबई १ / कक्ष ३ / कलम १५६ / आदेश / ३ ९ ४२ / २०२१.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी श्री . जे . डी . पाटील , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई 
( १ ) शहर या आदेशान्वये मुंबई शहर नागरी सहकारी पतसंस्था फेडरेशन मर्या . मुंबई , ५ , कमर मॅन्शन , ४०-४५ ए , नानाभाई परळकर मार्ग , परेल 
व्हिलेज , मुंबई ४०० ०१२ , या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्राची , कलम ९ १ अन्वये मा . सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकुमनाम्याची 
तसेच कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार 
व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधिन 
राहून आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


२ 


तुकाराम खवरे 


श्री . अरविंद विठ्ठल धनवडे 
श्री . संदीप 
श्री . सागर नामदेव खांडेकर 
श्री . आकाश बाबुराव वारंग 


वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 
वसुली व विक्री अधिकारी 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


बृहन्मुंबई 
बृहन्मुंबई 
बृहन्मुंबई 
बृहन्मुंबई 


३ 


6 
. 


अटी 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

२ . सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ , ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधीत 
उपनिबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधीत थकबाकीदारांकडून वसूल करावा . तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद 
केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत 


५ . 


६ . 


७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


२७ 


असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात 
येणार नाहीत . 


८ . 


शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


" CG 


" 


" 


" " 


> 


. 


९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट 

" 

एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) ” असे लिहावे . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ” “ मुंबई शहर नागरी सहकारी पतसंस्था 
फेडरेशन मर्या . मुंबई , ५ , कमर मॅन्शन , ४०-४५ ए , नानाभाई परळकर मार्ग , परेल व्हिलेज , मुंबई ४०० ०१२ ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१२ . वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

१३ . कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता , तद्नंतर प्रथम 
जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीचे प्रक्रीया राबवावी . 


7 


मुंबई , 
दिनांक १० डिसेंबर २०२१ . 


जे . डी . पाटील , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिऊनि / मुंबई १ / कक्ष ३ / कलम १५६ / आदेश / ४११० / २०२१.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्री . जे . डी . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई ( १ ) शहर या आदेशान्वये आजरा तालुका ग्रामस्थ सहकारी पतपेढी लि . , मुंबई , ५/१५ वाणी चाळ , ना . म . जोशी मार्ग , मुंबई ४०० ०११ , 
या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०१ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्राची , कलम ९ १ अन्वये मा . सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकुमनाम्याची तसेच कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व 
नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी 
किंमत निश्चितीचे अधिकार तसेच मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


" 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( 
५ 
) 


१ 


सौ . पद्मश्री रविंद्रनाथ आयताळ 


व्यवस्थापिका 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


मुंबई जिल्हा 


२ . 


7 


7 


d 
. 


, 


५ . 


अटी 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ , ४ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
उप निबंधक / सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा . तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम , १ ९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद 
केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात 
येणार नाहीत . 


६ . 


७ . 


८ . 


शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


२ ९ 


( 6 


९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट 

“ 

एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) ” असे लिहावे . 
१० . वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी ” “ आजरा तालुका ग्रामस्थ सहकारी 
पतपेढी लि . , मुंबई , ५/१५ वाणी चाळ , ना . म . जोशी मार्ग , मुंबई ४०० ०११ ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१२ . वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

१३ . कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता , तद्नंतर प्रथम 
जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीचे प्रक्रीया राबवावी . 


जे . डी . पाटील , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर . 


मुंबई , 
दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ . 


2 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जिउनि / मुंबई १ / कक्ष ३ / कलम १५६ / आदेश / ४१५१ / २०२१.– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्री . जे . डी . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई ( १ ) शहर या आदेशान्वये सर ज . जी . समूह रुग्णालये , ग्रॅण्ट वैद्यक महाविद्यालय व परिचारिका विभाग कर्मचाऱ्यांची सहकारी पतपेढी संस्था 
मर्यादित . , ज . जी . समूह रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीसमोर , रुग्णवाहिका विभागाशेजारी , भायखळा , मुंबई ४०० ००८ , या संस्थेच्या खालील 

. 
अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली 
प्रमाणपत्राची , कलम ९ १ अन्वये मा . सहकार न्यायालयाकडील प्राप्त हुकुमनाम्याची तसेच कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार व मालमत्तेची वाजवी किंमत निश्चितीचे 
अधिकार तसेच मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार वगळून खालील अटीस अधीन आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


7 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . सुनिल अनंत मांढरे 


व्यवस्थापक 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 


मुंबई जिल्हा 


अटी . 


२ . 


४ . 


५ . 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ , ४ व ५ प्रमाणे कर्जवसुलीची माहिती संबंधित 
उप निबंधक / सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्यांचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ६ एप्रिल २०१८ चे आदेशान्वये वसुली 
अधिकारी यांनी वसूल करावयाच्या हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च ( Cost of Process ) निश्चित केला असून त्यानुसार 
वसुलीच्या टप्प्यावर आदेशिकेचा खर्च संबंधित थकबाकीदारांकडून वसूल करावा . तसेच आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या 
दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . 

मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम , १ ९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक 
ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . तसेच वसुली अधिकारी यांनी नमूद 
केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत 
असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात 
येणार नाहीत . 


६ . 


. 


७ . 


८ . 


शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


३१ 


66 


9 


९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ ) " असे लिहावे . 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी ” “ सर ज . जी . समूह रुग्णालये , ग्रॅण्ट वैद्यक 
महाविद्यालय व परिचारिका विभाग कर्मचाऱ्यांची सहकारी पतपेढी संस्था मर्यादित . , ज . जी . समूह रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीसमोर , रुग्णवाहिका 
विभागाशेजारी , भायखळा , मुंबई ४०० ००८ ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

११ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 


2 


करावी . 


१२. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१३ . कलम १०१ खालील वसुली दाखल्याप्रमाणे कर्जाची वसुली करताना प्रथम कर्जदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता , तद्नंतर प्रथम 
जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता व त्यानंतर पुढील जामीनदाराकडील जंगम व स्थावर मालमत्ता या क्रमाने कर्जवसुलीचे प्रक्रिया राबवावी . 


मुंबई , 
दिनांक ३ जानेवारी २०२२ . 


जे . डी . पाटील , 

जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई ( १ ) शहर . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 


आदेश 


शहर , 


क्रमांक वि.शा. / सुरक्षा शाखा / मनाई आदेश / ०२ / २०२२.- देशातील विविध ठिकाणी अतिरेकी / दहशतवादी , असामाजिक घटक यांनी 
रिमोटव्दारे नियंत्रित होणाऱ्या ड्रोन अथवा हवाई क्षेपणास्त्राद्वारे हल्ले केल्याच्या घटना घडल्या आहेत . प्राप्त परिस्थितीमध्ये ठाणे शहर 
पोलीस आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या भागात अतिरेकी / दहशतवादी असामाजिक घटक हे पॅरा - ग्लाइडर्स , रिमोटव्दारे कंट्रोल होणाऱ्या 
ड्रोन अथवा मायक्रो लाईट एअरक्राफ्टचा वापर करून हल्ला करू शकतात . 

ज्याअर्थी , ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्यामुळे 
मानवी जीवनाच्या सुरक्षिततेला व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो . 

ज्याअर्थी , ड्रोनद्वारे , हवाई क्षेपणास्त्राद्वारे , पॅरा - ग्लायडरद्वारे किंवा रिमोट नियंत्रित मानव विरहित विमानाद्वारे हल्ला रोखण्यासाठी ठाणे 

पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत दहशतवादी / असामाजिक घटकांच्या कारवायांवर आळा घालणे आवश्यक आहे . तसेच ठाणे शहरात 
हे प्रकार रोखण्यासाठी तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन , राजपत्र असाधारण भाग -१ मध्ये उप विभाग यांचेकडील अधिसूचना क .०३ मधील पान क्र . ०४ 
मधील भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चा क्र . एमएससी -१२७४ / व्ही - एफ मधील आदेशाने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ 
( II - १ ९ ७४ ) चे कलम २१ अन्वये आमची विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करून आम्हांस कलम १४४ चे विशेष अधिकार 
प्रदान केलेले आहेत . 

त्याअर्थी , मी , जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) 
नुसार मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून पोलीस आयुक्तालयातील सर्व पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत रिमोटद्वारे कंट्रोल होणारे 
ड्रोन , नियंत्रित हवाई क्षेपणास्त्र , पॅरा - ग्लायडर्स किंवा मायको लाईट एअर काफ्ट यांच्या उड्डाण क्रियाकलापांना सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
पूर्व परवानगी शिवाय ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक २४ जानेवारी २०२२ पासून ते दिनांक २४ मार्च २०२२ रोजी 
मध्यरात्रीपर्यंत ६० दिवसांच्या कालावधीमध्ये बंदी करीत आहे . परंतु रिमोट कंट्रोल मायको लाईट , एअरक्राफ्ट ड्रोनद्वारे हवाई निगराणी 
करण्यास ठाणे शहर पोलिसांना परवानगी राहील . 

सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील . संबंधितांना 
आदेशापुर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने , फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा . पोलीस आयुक्त 
तसेच परिमंडळीय पो.उप.आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक १८ जानेवारी २०२२ रोजी दिलेला आहे . 


7 


जय जीत सिंह , 


पोलीस आयुक्त , 
ठाणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


३३ 


नगरविकास विभाग 


४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ फेब्रुवारी , २०२२ . 


7 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


CO 


" 


" 


मंजूर झाली 


क्रमांक टिपीएस -१२१२ / १५३६ / प्र.क्र .१२१ / १४ / नवि - १२.- ज्याअर्थी , भिवंडी - निजामपूर शहर महानगरपालिकेची सुधारीत विकास योजना 
( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे जिचा 
उल्लेख उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस 
१२ ९९ / ३३१ / प्र.क्र .४५ / ९९ / नवि -१२ , दिनांक ३० मार्च , २००१ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये 

असून , ती दिनांक १ मे २००१ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त 
अधिनियमाचे कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र.टिपीएस -१२ ९९ / ३३१ / प्र.क्र .४५ / ९९ / नवि -१२ , दिनांक ८ जुलै , 
२००३ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १४ ऑगस्ट , २००३ पासून 
अंमलात आली आहे ( यापुढे ज्याचा एकत्रिपणे उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे निजामपूर येथील स.क्र .४१ पै , ४६१ , ९ २ पै , इ . एकूण क्षेत्र ८००० चौ.मी. ह्या जमिनी 
आ.क्र . ६२ - खेळाचे मैदान याकरीता आरक्षित आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना प्रस्ताव ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , भिवंडी - निजामपूर शहर महानगरपालिकेने ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करण्यात आला आहे ) 
उक्त विकास योजना प्रस्तावामध्ये स.क्र . ४६ / १ पै , ४१ अ / २ पै , ४१ / १ पै , सि.स.क्र . ४३३५१ , ४३३६ पै , ४३१७ पै या जमिनीवरील विद्यमान 
अधिकृत इमारतीखालील १४४२.७२ चौ.मी. जागेचे क्षेत्र उक्त विकास योजना प्रस्तावामधून वगळून रहिवास वापर विभागामध्ये समाविष्ट करणेचा 
फेरबदल प्रस्ताव उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ ) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही करून शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक ३० मार्च २०२० च्या 
पत्रान्वये सादर केला आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे 

आणि ज्याअर्थी , मा . राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत उक्त विकास योजना प्रस्तावामधील उक्त प्रस्तावित फेरबदलाखालील विद्यमान अधिकृत 
इमारतीवरील खेळाचे मैदान हे आरक्षण वगळण्यास मा . मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे 


35 


" 


; 


, 


आणि ज्याअर्थी , सदर फेरबदल प्रस्तावामध्ये उक्त जागेच्या मालकांनी आवश्यक ती अधिमुल्य रक्कम सहायक संचालक , नगररचना , ठाणे 
शाखा , जि . ठाणे यांच्या लेखाशिर्षामध्ये , चलन क्रमांक GRN , MH11630690 , दिनांक १८ जानेवारी २०२२ अन्वये शासन कोषागारामध्ये जमा 
केलेली आहे आणि भिवंडी - निजामपूर शहर महानगरपालिकेकडे चलन क्रमांक D - ३६८० ९ , दिनांक २७ जानेवारी २०२२ अन्वये जमा केलेली आहे . 

त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करून शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजूरीच्या अधिसूचनेतील 
फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे ; 


नोंद 


66 


भिवंडी - निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या मंजूर सुधारीत विकास योजनेमधील मौजे निजामपूर येथील आरक्षण क्रमांक ६२- “ खेळाचे 
मैदान ” या आरक्षणामधील , स.क्र .४६ / १ पै . , ४१ अ / २ पै . , ४१ / १ पै . , सि.स.क्र . ४३३५ पै . , ४३३६ पै . , ४३१७ पै . या जमिनीवरील विद्यमान 
अधिकृत इमारतीखालील १४४२.७५ चौ.मी. क्षेत्र , आरक्षण क्र . ६२ - “ खेळाचे मैदान ” या आरक्षणामधून वगळून रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट 
करण्यात येत आहे . 


CG 


" 


२ . 


सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


३ . उक्त अधिसूचना मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी 
खालील नमूद कार्यालयांमध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील . 

( १ ) आयुक्त , भिवंडी - निजामपूर शहर महानगरपालिका , भिवंडी . 
( २ ) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , तिसरा मजला , कोकण भवन , नवी मुंबई ४०० ६१४ . 
( ३ ) सहायक संचालक , नगररचना , ठाणे शाखा , जिल्हाधिकारी संकुल , ठाणे . 

, 
सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या वेबसाईटवर 
प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 


४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


पु . म . शिंदे , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


३५ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 3rd February 2022 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


- 


No. TPS 1212 / 1536 / C.R.- 121 / 14 / UD - 12.- Whereas , the Revised Development Plan of the 
Bhiwandi Nizampur City Municipal Corporation ( hereinafter referred to as “ the said 
Development Plan ” ) has been sanctioned by the Government in the Urban Development 
Department under section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , 
( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) vide Notification No. TPS - 1299 / 331 / C.R. - 45 / 99 / UD - 12 , 
dated 30th March 2001 and has come into force with effect from 1st May 2001 ( hereinafter referred 
to as “ the said Notification ” ) and Development Plan of the Excluded Portion ( E.P . ) has been 
sanctioned by the Government in the Urban Development Department under section 31 ( 1 ) of the 
said Act vide Notification No.TPS - 1299 / 331 / C.R. - 45 / 99 / UD - 12 , dated 8th July 2003 ( hereinafter 
referred to as " the said Notification ” ) and has come into force with effect from 14th August 2003 
( hereinafter collectively referred to as “ the said Notification ” ) ; 

And whereas , in the said Development Plan an area admeasuring 8000 sq.mtr . of the land 
bearing S. No. 41 pt . , 46 pt . , 92 pt . and others of Village - Nizampur is reserved for “ Play Ground " 
as Site No. 62 ( hereinafter referred to as “ the said Development Plan proposal ” ) ; 

And whereas , Bhiwandi – Nizampur City Municipal Corporation ( hereinafter referred to as 
“ the said Muncipal Corporation ” ) , after following the legal procedure under sub - section ( 1 ) of 
section 37 of the said Act , has submitted a proposal for modification in the said Development Plan 
so as to delete an area admeasuring 1442.75 sq.mtr shown on the existing authorized buildings on 
the land bearing S. No. 46 / 1 pt . , 41A / 2 pt . , 41/1 pt . , C.T.S. No. 4335 pt . , 4336 pt . and 4317 pt . in the 
said Development Plan proposal and area so deleted is included in the “ Residential Zone ” , vide 
letter dated 30th March 2020 ( hereinafter referred to as “ the said proposed modification ” ) ; 

And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that it is necessary to sanction 
the Proposed Modification ; 

And whereas , the State cabinet has approved the deletion of plot area admeasuring 1442.75 
sq.mtr shown on the existing authorized buildings , from the said Development Plan proposal ; 

And whereas , the owner of the said land has deposited the requisite Premium amount in the 
Government Treasury vide Chalan No. GRN , MH11630690 , dated18th January 2022 through the 
Assistant Director of Town Planning , Thane Branch , Thane and deposited in the office of the 
Bhiwandi – Nizampur City Municipal Corporation vide Chalan No. D - 36809 , dated 27th January 


> 


2022 . 


Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 2 ) of Section 37 of the 
said Act and all other powers enabling it in that behalf , the State Government hereby sanctions 
the proposed modification alongwith minor changes as described below : 

“ In the Schedule of modifications appended with the said Notification , after the last entry , 
the following new entry shall be inserted viz : 


ENTRY 


> 


“ The land , under existing authorised buildings , bearing S. No. 46 / 1 pt . , 41A / 2 pt . , 41/1 pt . , 
C.T.S. No. 4335 pt . , 4336 pt . and 4317 pt . of Village – Nizampur admeasuring 1442.75 sq.mtr . area 
is deleted from the Site No. 62 – ‘ Play Ground and area so deleted is included in ' Residential 
Zone ' , as shown on the part plan of the Development Plan of Bhiwandi – Nizampur City Municipal 
Corporation . ” 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ५ अ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


2 . The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is 
fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification . 


3. The part plan of aforesaid sanctioned modification is available for inspection for the 
general public during office hours on all working days at the following offices for the period of one 
month . 

( i ) The Municipal Commissioner , Bhiwandi Nizampur City Municipal Corporation , 
Bhiwandi . 


( ii ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , 3rd floor , Konkan Bhavan , 
Navi Mumbai 400 614 . 


( iii ) The Assistant Director Town Planning , Thane Branch , Collector Campus , Thane . 
4. This notification is also available on the Government website www.maharashtra.gov.in 
( Acts / Rules ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. M. SHINDE , 


Section Officer . 


Mumbai , 
dated the 3rd February 2022 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


३७ 


नगरविकास विभाग 


४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 


१ ९ ६६ . 


CG 


" 


क्रमांक - टिपीएस -१२१८ / अनौ.सं .१२२ / प्र.क्र.९ ८ / १ ९ / नवि - १२.- ज्याअर्थी , ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख 
उक्त विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१२ ९ ७ / १३१ ९ / 
प्र.क्र .१४८ / ९ ७ / नवि -१२ , दिनांक ४ ऑक्टोबर १ ९९९ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये मंजूर 

ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १ ९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना , शासन 
नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -१२०३ / २७४ / प्र.क्र .२८ / २००१ / नवि -१२ , दिनांक ३ एप्रिल २००३ अन्वये मंजूर झाली असून 

ती 
दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे ; 


झाली असून , 


3 


66 


> 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे कोलशेत येथील स . नं .२८५ / २ , क्षेत्र ५०५०.०४ चौ . मी . ही जमीन ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख 
उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) वन विभागात समाविष्ट आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना प्रस्ताव 
करण्यात आला आहे ) 


असा 


3B 


आणि ज्याअर्थी , दुर्घटनाग्रस्त साईराज इमारतीमधील कुटुंबियांच्या पुनर्वसनाकरिता उक्त जमीन मंजूर करण्याचा प्रस्ताव महसूल व वन 
विभागाकडे असून , उक्त जमीन रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यासाठी उचित कार्यवाही करावी , तसेच उक्त जमिनीकरिता पोहोचमार्ग उपलब्ध 
नसल्याने मौ . कोलशेत येथील स . नं . १४७/१ मध्ये मे / रोमा बिल्डर्स यांनी विकसीत केलेला रस्ता वापरास परवानगी मिळवून देण्याकरिता ठाणे 
महानगरपालिकेस उचित कार्यवाही करण्याचे निदेश द्यावेत , अशी विनंती महसूल व वन विभागाने नगरविकास विभागास केली आहे ; 


CG 


आणि ज्याअर्थी , प्रकरणी आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर उक्त जमीन वन विभागातून वगळून पोहोच रस्ता दर्शविण्यासह रहिवास 
विभागात समाविष्ट करणे आणि या फेरबदलाकरिता उक्त अधिनियमातील कलम ३७ ( १ कक ) प्रमाणेची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे , असे 
शासनाचे मत झाले आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमातील कलम ३७ मधील उप - कलम ( १ कक ) ( क ) अन्वये प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात शासनाच्या नगरविकास 
विभागाने क्र.टिपीएस -१२१८ / अनौसं .१२२ / प्र.क्र.९ ८ / १ ९ / नवि -१२ , दिनांक २३ ऑगस्ट २०१ ९ अन्वये आम जनतेच्या हरकती आणि / किंवा सूचना 
मागविण्यासाठीची सूचना ( नोटीस ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग -१ , कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये , दिनांक १२-१८ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी 
पृ . क्र . ७६ व ७७ वर प्रसिद्ध केली आहे आणि विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती आणि / किंवा सूचनांवर संबंधितांना सुनावणी देऊन त्यांचे 
म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी व ठाणे महानगरपालिकेचे म्हणणे विचारात घेऊन शासनास अहवाल सादर करणेकरिता सहसंचालक , नगररचना , कोकण 
विभाग , नवी मुंबई यांची अधिकारी ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिकारी ” असा करण्यात आला आहे ) म्हणून नियुक्ती केली होती ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिकारी यांनी सादर केलेला अहवाल विचारात घेतल्यानंतर आणि संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे . 

त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे उप - कलम ( १ कक ) ( ग ) व त्याअनुषंगाने प्राप्त इतर सर्व अधिकारात शासन प्रस्तावित 
फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करीत आहे व त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक ४ ऑक्टोबर १ ९९९ च्या अधिसूचनेतील फेरबदलाच्या 
अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


» 


४ 


नोंद 


“ विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे , ठाणे शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील मौ . कोलशेत येथील स . नं . २८५/२ , क्षेत्र सुमारे 
५०५०.०४ चौ . मी . ही जमीन वन विभागातून वगळण्यात येत आहे . व असे वगळलेले क्षेत्र , या जमीनीस पोहोच रस्ता दर्शविण्यासह खालील 
अटीसापेक्ष रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


अट .. 


सदरचा मंजूर फेरबदल , मा.उच्च न्यायालयामध्ये दाखल जनहित याचिका क्र . १२२/२०१० मध्ये होणाऱ्या निर्णयास बांधील 


> 


राहील . ” 


99 


. 


२ . सदरची अधिसूचना व मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या 
कालावधीकरिता सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील . 

( १ ) आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका , ठाणे . 
( २ ) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई . 


( ३ ) सहाय्यक संचालक , नगररचना , ठाणे 


शाखा , ठाणे . 


३. सदरची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


पु . म . शिंदे , 


कार्यासन अधिकारी . 


मुंबई , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


३ ९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 8th February , 2022 . 


NOTIFICATION 


- 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS - 1218 / UOR - 122 / CR - 98 / 19 / UD - 12.- Whereas , the Revised Development Plan of the 
city of Thane ( hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ) has been sanctioned by the 
Government in the Urban Development Department , under section 31 ( 1 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 , ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) vide Notification 
No. TPS / 1297 / 1319 / CR - 148 / 97 / UD - 12 , dated the 4th October , 1999 ( hereinafter referred to as “ the 
said Notification ” ) and has come into force with effect from 22nd November 1999 and the Excluded 
Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development 
Department under section 31 ( 1 ) of the said Act , vide Notification No. TPS - 1201 / 274 / CR - 28 / 2009 / 
UD - 12 , dated 3rd April , 2003 and has come into force with effect from 14th May , 2003 ; 

And whereas , in the said Development Plan , an area admeasuring 5050.04 sq . mt . from land 
bearing S. No. 285/2 of Village Kolshet ( hereinafter referred to as " the said land ” ) is included in 
Forest Zone ( hereinafter referred to as the said Development Plan proposal ) ; 

And whereas , the proposal to grant the said land for the redevelopment of the residence 
of accidental Sairaj Building is under process with the Revenue and Forest Department . The 
Revenue and Forest Department has requested Urban Development Department to do the needful 
for inclusion of the said land in Residential Zone and also to give the directives to the Thane 
Municipal Corporation to make the access available to the said land from the road developed by 
the Roma Builders in S. No.147 / 1 of Village Kolshet ; 

And whereas , after making necessary enquiries the Government is of the opinion that the 
said land should be deleted from the Forest Zone and should be included in Residential Zone 
along with the access road and for this public purpose , recourse should be taken to the provisions 
contained in section 37 ( 1AA ) of the said Act ( hereinafter referred to as “ the Proposed 
Modification ” ) ; 

And whereas , the Notice regarding the Proposed Modification was published under 
sub - section ( 1AA ) ( a ) of section 37 of the said Act , inviting objections and / or suggestions from the 
general public vide Urban Development Department's Notice No.TPS - 1218 / UOR - 122 / CR - 98 / 19 / 
UD - 12 , dated 23rd August 2019 , which appeared in Maharashtra Government Gazettee Part - I , 
Konkan Division , dated 12th - 18th September , 2019 at Page No. 76 and 77 and the Joint Director 
of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai was appointed as an Officer 
( hereinafter referred to as “ the said Officer ” ) to hear the objections and / or suggestions in respect 
of the Proposed Modification received within the stipulted period and the say of the Thane 
Municipal Corporation and submit his report to the Government ; 

And whereas , after considering the report submitted by the said Officer and consulting the 
Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that it is 
necessary to accord sanctions to the Proposed Modification with condition ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 1AA ) ( c ) of section 37 
of the said Act and all other powers enabling it in that behalf , the Government hereby accords 
sanction to the Proposed Modification with condition and accordingly amends the said Notification 
dated 4th October 1999 by adding the new entry after the last entry in the scheduled of 
modifications sanctioning the said Development Plan as follows : 


> 


ENTRY 


“ As shown on the part plan , An area admeasuring approximately 5050.04 sq . mt . from land 
bearing S. No. 285/2 of Village Kolshet , is deleted from Forest Zone and land so released is 
included in Residential Zone along with the access road to the said land and subject to the following 
condition : 

Condition The decision of the Hon'ble High Court in the Public Interest Litigation No.122 / 
2010 shall be binding for this sanctioned modification . ” 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


02. A copy of the aforesaid notification and sanctioned modification shall be kept open for 
inspection by the general public in the offices of the following officers for the period of one 
month : 

( 1 ) The Commissioner , Thane Municipal Corporation , Thane . 

( 2 ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , 
Navi Mumbai . 

( 3 ) The Asst . Director of Town Planning , Thane branch , Thane . 


03. This notification is also available on the Government website www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. M. SHINDE , 


Section Officer . 


Mumbai , 
dated 8th February 2022 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


४१ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे शहर यांजकडून 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे शहर यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


नोंदणीची अधिसूचना 


2 


1 


7 


7 


क्रमांक टी.एन.ए / ( टी.एन.ए . ) / एचएसजी / ( टिसी ) / ३४१४३ / 
४०५७ / सन २०२२.- उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे शहर , 
ठाणे याद्वारे सूचित करीत आहे की , नुतन एन . एम . कामगार सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था फेज- II मर्यादित , स . नं . ९ ४ / ३ / बी , ९ ४ / ४ / बी , 
९ ४ / ६ / बी , ९ ६ / २ / बी , व्हिलेज - कळवा , जुना मुंबई - पुणे रोड , कळवा , 
ता . जि . ठाणे . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( १ ९ ६१ चा महा . अधि . क्र . २४ ) चा कलम ९ ( १ ) आणि कलम 
१५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


क्रमांक टीएनए / ( टीएनए ) / जीएनएल / ( ओ ) / २७६७ / ४४४७ / सन 
२०२२.- उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे शहर , ठाणे याद्वारे 
सूचित करीत आहे की , आनंद विहार को - ऑप . हौसिंग सोसायटीज 
फेडरेशन लि . , सर्व्हे नं . १८२/१ , २ , ३ , ४ ( पार्ट ) , ५ , सर्व्हे नं . १८३/१ , 
२ , ३ , ४/१ , ४/२ , ५/६ , सर्व्हे नं . १८४/५ , ६ , सर्व्हे नं . १८५/१ , 
२ , ३ , सर्वे नं . १८८/१ , २ , ४/२ , सर्व्हे नं . १८ ९ / १ , २ , ३ , ४ , ६ , 
८ , सर्व्हे नं . १ ९ ० / १ , २ , ३ , ४ , ६ , ९ आणि ९ १ पार्ट , व्हिलेज 
कळवा , खारेगांव रेल्वे फाटकजवळ , कळवा ( पूर्व ) , ता . जि . ठाणे . 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा 
महा . अधि . क्र . २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


2 


" 


. 


2 


“ 


ठाणे , 
दिनांक १३ जानेवारी २०२२ . 


विशाल जाधवर , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , ठाणे शहर , 


ठाणे . 


विशाल जाधवर , 
ठाणे , 

उप निबंधक , 
दिनांक २० जानेवारी २०२२. सहकारी संस्था , ठाणे शहर , 


ठाणे . 


7 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 


मनाई आदेश 


7 


क्रमांक वि.शा. / ससाक / परीक्षा / मनाई आदेश / २५७ / २०२२.- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे ठाणे येथे एकूण २६ उपकेंद्रावर दिनांक २३ 
जानेवारी २०२२ रोजी राज्य सेवा पूर्व परीक्षा -२०२१ दोन सत्रात आयोजित केलेली आहे . परिक्षे दरम्यान केंद्राच्या आसपास गैरप्रकार टाळण्यासाठी , 
माणसे परीक्षा केंद्रावर न जमणे परीक्षा केंद्रावर मोबाईल फोन व त्या संबंधी इतर इलेक्ट्रॉनिक साहित्य घेऊन जाण्यास प्रतिबंध करणे आहे . 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्रात काही ठिकाणी परीक्षा दरम्यान १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमाव जमवून गैरप्रकार केले आहेत व परीक्षेत व्यत्यय 
आणलेले आहेत . त्याप्रमाणे राज्य सेवा पूर्व परीक्षेच्या दरम्यान उमेदवारांना नक्कल करण्यास मदत करण्याची , परीक्षेत व्यत्यय आणण्याची व 
गैरप्रकार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . परीक्षा चालू असताना पोलीस विभागातील प्राधिकृत केलेले पोलीस अधिकारी , पोलीस अंमलदार 
तसेच परीक्षा केंद्रावरील संबधित प्राधिकृत अधिकारी / कर्मचारी , परीक्षेस बसलेले उमेदवार यांच्या खेरीज अन्य व्यक्ती यांना उपकेंद्रावर प्रवेश 
करण्यास मनाई करणे व १०० मीटर परिसरात जमण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे . याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी , मी , जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , मला इएक्सएम / ०७८३ / ५५० / एसपीएल -२ , गृहविभाग , मंत्रालय , मुंबई ३२ , 
दिनांक १ मे १ ९ ८३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून परीक्षार्थी , पर्यवेक्षक , परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी तसेच 
बंदोबस्तावरील पोलीस अधिकारी व पोलीस अंमलदार खेरीज करून परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमावास 
मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर , फॅक्स सेंटर , सायबर कॅफे , टेलिफोन बुथ इत्यादी दुकाने , सेवा बंद ठेवण्याबाबत व परीक्षा केंद्र आवारात 
मोबाईल फोन व त्यासंबंधी इतर इलेक्ट्रॉनिक साहित्य / उपकरणांचा वापर करण्यास मनाई आदेश निर्गमित करीत आहे . 

सदर सुचनांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर “ महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन ऑफ माल पॅक्टीसेस ऍक्ट युनिर्व्हसिटी बोर्ड ऍन्ड अन्डर स्पेसिफाईड एक्झामिनेशन 
ऍक्ट , १ ९ ८२ ” मधील तरतुदीनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश दिनांक २३ जानेवारी २०२२ रोजी सकाळी ० ९ -०० वाजेपासून सायं . १८-०० वाजेपर्यंत परीक्षा केंद्र परिसरासाठी अंमलात राहील . 

मी सूचीत करतो की , सर्व संबंधितांनी या आदेशाच्या प्रती परीक्षा केंद्राच्या परिसरात , संबंधित माध्यमिक शाळांच्या व महाविद्यालयांच्या तसेच 
सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्ट व सहज दर्शनीय भागात चिकटवून व आदेशाची ध्वनीक्षेपकाव्दारे जाहीर करून , प्रसिद्धी करावी व तशा कागदोपत्री नोंदी 


. 


7 


घ्याव्यात . 


जय जीत सिंह , 


ठाणे शहर , 


पोलीस आयुक्त , 
ठाणे शहर . 


दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


४३ 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 


आदेश 


2 


क्रमांक वि.शा. / मनाई आदेश / १२ ९ / २०२२.- ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
इत्यांदीकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , उपोषणे इ . कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता 
आहे . तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत . त्याचप्रमाणे दिनांक २६ जानेवारी २०२२ रोजी गणराज्य दिन प्रजासत्ताक दिन , दिनांक ३० जानेवारी 
२०२२ रोजी महात्मा गांधी पुण्यतिथी , दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी श्रीगणेश जयंती ( माघी गणपती ) व दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी वसंत पंचमी 
असे सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत . 

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित 
राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , मी , जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये 
आम्हास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परीसरात जिवीत व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा 
व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे . 

( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंड , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून 
नेणे , बाळगणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 
( ३ ) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे , बरोबर नेणे . 
( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी . 
( ५ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे / प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

( ६ ) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल अशी 
भाषणे , हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये . 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही : 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : 
( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
( २ ) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
( ३ ) सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेरी येथे जमलेले लोक , 
( ४ ) सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला 

समुदाय . 
( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 
( ६ ) सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक २५ जानेवारी २०२२ रोजीचे ००-०१ वाजेपासुन ते दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात 
राहील . वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्याविरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


CG 


. 


जय जीत सिंह , 


ठाणे शहर , 


पोलीस आयुक्त , 
ठाणे शहर . 


दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ६ अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


पोलीस उप आयुक्त , ( दक्षिण ) , वाहतूक यांजकडून 


तात्पुरती अधिसूचना 


क्रमांक ९ ३ / पोउआ / दक्षिण / वा / २२.– ज्याअर्थी मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रॉजेक्ट १ चे काम शिवडी ( पुर्व ) मुंबई येथे चालु असून सदर 
कामाचे अनुषंगाने नवी मुंबई येथुन येणाऱ्या वाहनांना शिवडी पुर्व येथे उतरण्याकरीता गाडी अड्डा शिवडी पुर्व येथे ब्रिजची उतरणी व पिलरची 
उभारणी करण्यात येणार आहे.सदर कामासाठी गाडी अड्डा ते नरशी कानजी कंपनीकडे जाणारा हाजी बंदर रोड वरील १ ९ ० मिटर लांबीचा रस्ता 
आज दिनांक १८ जानेवारी २०२२ रोजी पासून दिनांक १० मे २०२२ रोजीपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात वाहतूकीस पूर्णपणे बंद करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी जनतेस होणारा त्रास , वाहनचालक व पादचाऱ्यांची सुरक्षितता , त्यांना होणारे अडथळे , धोका आणि गैरसोय टाळण्यासाठी , मी योगेश 
कुमार , पोलीस उप आयुक्त , ( दक्षिण ) वाहतूक , भायखळा मुंबई , मोटार वाहन कायदा , १ ९ ८८ चे कलम ११५ ( १ ९ ८८ चा अधिनियम ५ ९ ) व 
शासकीय अधिसूचना क्रमांक एमव्हीए ०५८ ९ / सीआर -१०६१ / टीआरए -२ , दिनांक १ ९ मे १ ९९ ० सह पी ६६८ दुरूस्ती शासकीय अधिसूचना 
क्रमांक एमव्हीए ०५८ ९ / सीआर -१०६१ / टीआरए -२ दिनांक ३० सप्टेंबर २००२ , यानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून याद्वारे 
खालील आदेश देत आहे . 


7 


. 


आदेश 


वाहतूकीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आलेला रस्ता 
क्रमांक ०७ / अधि / पोआ / दक्षिण / वा / २०२२.— गाडी अड्डा ते नरशी कानजी कंपनीपर्यंत १ ९ ० मीटरचा हाजी बंदर रोड शिवडी पुर्व मुंबई हा 
रस्ता सर्व प्रकारच्या वाहनांना आज दिनांक १८ जानेवारी २०२२ रोजी पासून दिनांक १० मे २०२२ रोजीपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात वाहतूकीस पूर्णपणे 
बंद करण्यात येत आहे . 


सदर मार्गावरील वाहतूकीत तात्पुरत्या स्वरूपात बदल करण्यात आलेला मार्ग खालीलप्रमाणे : 
रामगड रहीवाशी संघ झोपडपट्टीतील सर्व प्रकारच्या वाहनांना व नरशी कानजी कंपनीत ये - जा करणारी वाहने तसेच इतर वाहनांना रामगड 
रोड ते शिवडी कोळीवाडा मार्गे शिवडी फाटक एम.बी.पी.टी रोड येथे येऊन इच्छित स्थळी जाता- येता येईल तसेच शिवडी फोर्ट मार्गाने चेंबुर - शिवडी 
रोडने गोदरेज जंक्शन एम.बी.पी.टी रोड येथे येऊन इच्छित स्थळी जाता , 

, येता येईल . 


- 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिनांक १८ जानेवारी २०२२ रोजी जारी करण्यात आला आहे . 


प्रज्ञा जेडगे , 
पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ) , वाहतूक , मुंबई . 


मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


४५ 


OFFICE OF THE DY . COMMISSIONER OF POLICE ( SOUTH ) TRAFFIC 


TEMPORARY NOTIFICATION 


No. 93 / DCP / South / Tr . / 2022.- Whereas Mumbai Trans Harbour Link Project l's , work is going 
on at Shivadi East and with connection to this projects , work to build down ramp and pillars for 
vehicles coming from Navi Mumbai to Shivadi , it is necessary to temporary closed from 18th 
January 2022 till 10th May 2022 on 190 meter long Haji Bunder Road from Gadi Adda towards 
Kanji Narshi Company : 

Therefore , in order to facilitate the smooth movement of traffic and prevent danger obstruction 
and inconvenience to the public to so direct , I Pradnya Jedge , Dy Commissioner of Police ( South ) , 
Traffic , Mumbai , in excerise of the powers conferred upon me wide u / s 115 of M.V. Act , 1988. ( Act 
No. 59 of 1988 ) r / w Government Notification No. MVA 0589 / CR - 1061 / TRA - 2 dated 19th May1990 
do hereby order as under 


Order 


Road Temporarily closed for traffic : 
No. 07 / DCP / South /Tr./Temp . Noti./2022.- The 190 meter long Haji Bunder Road Shivadi 
East from Gadi Adda to Narshi Kanji Company is being temporary closed from 18th January 2022 
till 10th May 2022 . 

Change of Route for traffic movement as below : 
Ramgad Residents Association Areas residents and Narshi Kanji Company's vehicles and 
other vehicles will able to reach their destination by using Ramgad Road to Shivadi Koliwada 
towards Shivadi fatak MBPT Road or use Shivadi Fort Road vide Shivadi - Chembur Road to Godrej 
Junction , MBPT road for coming and going . 

Issued under my seal and signature on the 18th day of January 2022 . 


Mumbai . 


PRADNYA JEDGE , 
Dy . Commissioner of Police ( South ) , 

Traffic , Mumbai . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


पोलीस उप आयुक्त , ( दक्षिण ) , वाहतूक यांजकडून 


तात्पुरती अधिसूचना 


क्रमांक ९ ६ / पोउआ / दक्षिण / वा / २०२२.- ज्याअर्थी , मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रॉजेक्ट १ चे कामासाठी एम.बी.पी.टी रोड वरील शिवडी पूर्व 
येथे फिवेपिलर क्रमांक १ ९ ३ ते पिलर क्रमांक २२० पर्यंत एकूण ७३० मीटर रस्त्यावरील उत्तर वाहिनीवर बॅरिकेटींक करून पिलरचे युटिलिटी व 
पायलिंगची कामे करण्याकरीता उत्तर वाहिनीवरील वाहतूक ही आज दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ रोजी पासून दिनांक १० जुलै २०२२ रोजीपर्यत 
तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करून दक्षिण वाहिनीवरून वळविणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , जनतेस होणारा त्रास , वाहनचालक व पादचाऱ्यांची सुरक्षितता , त्यांना होणारे अडथळे , धोका आणि गैरसोय टाळण्यासाठी , मी , प्रज्ञा 
जेडगे , पोलीस उप आयुक्त , ( दक्षिण ) वाहतूक , भायखळा , मुंबई , मोटार वाहन कायदा , १ ९ ८८ चे कलम ११५ ( १ ९ ८८ चा अधिनियम ५ ९ ) व 
शासकीय अधिसुचना क्र एमव्हीए ०५८ ९ / सीआर -१०६१ / टीआरए -२ , दिनांक १ ९ मे १ ९९ ० सह पी ६६८ दुरूस्ती शासकीय अधिसुचना क्र . एमव्हीए 
०५८ ९ / सीआर -१०६१ / टीआरए -२ , दिनांक ३० सप्टेंबर २००२ यानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून याद्वारे खालील आदेश देत 
आहे . 


> 


, 


आदेश 


वाहतुकीकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात येणारा रस्ता 
क्रमांक ०८ अधि / पोउआ / दक्षिण / वा / २०२२.— एम.बी.पी.टी रोड वरील शिवडी गाडी अड्डा येथील पिलर क्रमांक १ ९ ३ ते पिलर क्रमांक २२० 
एकूण ७३० मीटर उत्तर वाहिनी ही आज दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ रोजी पासून दिनांक १० जुलै २०२२ रोजीपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करणे 
आवश्यक आहे . 


वाहतूक वळविण्यात येणारा मार्ग 


. 


. 


एम . बी . पी . टी रोड वरील फिवे पिलर क्रमांक १ ९ २ व १ ९ ३ च्या मधून उत्तर वाहिनीवरील वाहतूक ही दक्षिण वाहिनीवर वळविण्यात येऊन 
एका लेन वरून सुरळीत पणे पुढे चालू ठेऊन शिवडी गाडी अड्डा येथे पिलर कमांक २२० व २२१ च्या मधून उत्तर वाहिनीवर परत वळविण्यात येत 
आहे . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिनांक १ ९ जानेवारी २०२२ पासून जारी करण्यात आला आहे . 


. 


. 


प्रज्ञा जेडगे , 
पोलीस उप आयुक्त ( दक्षिण ) , 


मुंबई . 


वाहतूक , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १०-१६ , २०२२ / माघ २१-२७ , शके १ ९ ४३ 


४७ 


OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE ( SOUTH ) TRAFFIC 


TEMPORARY NOTIFICATION 


> 


No. 96 / DCP / South / Tr . / 2022.— Whereas , for the work of Mumbai Trance harbour Link Project 
1 , barricading on the north bound total of 730 meters on road from freeway Pillar No. 193 to Pillar 
No. 220 at Shivadi Gadi adda on MBPT Road for utility and piling of pillars and for this work it is 
necessary to close north bound traffic temporarily from 19th January 2022 till 10th July 2022 . 

Therefore , in order to facilitate the smooth movement of traffic and prevent danger 
obstruaction and inconvenience to the public to so direct , I , Pradnya Jedge , Deputy Commissioner 
of Police ( South ) , Traffic , Mumbai , in excerise of the powers conferred upon me wide u / s 115 of 
M. V. Act , 1988. ( Act No. 59 of 1988 ) r / w Government Notification No. MVA 0589 / CR - 1061 / TRA - 2 , 
dated 19th May 1990 do hereby order as under . 

Road Temporarily closed for traffic : 
No. 08 / DCP / South /Tr./Temp . Noti./2022.— The traffic on the north bound must be temporarily 
closed for the period 19th January 2022 till 10th July 2022 from freeway pillar No. 193 to pillar 
No. 220 on MBPT Road Shivadi east . 

Change of Route for traffic movement as below : 
North bound traffic from freeway pillar No. 192 and 193 on MBPT Road is diverted to the 
south bound and will continue smoothly through one lane and traffic is diverted back to the north 
bound from pillar No. 220 and 221 . 

Issued under my seal and signature on the 19th day of January , 2022 . 


Mumbai . 


PRADNYA JEDGE , 
Deputy Commissioner of Police ( South ) , 

Traffic , Mumbai . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


